पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्‍यक औषधी, 
हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, 
यंत्रसामुग्री, लस, पशुखाद्य वैरणीची बियाणे, 
इत्यादी खरेदीसाठी राज्ययस्तरीय प्रशासकीय 
खरेदी समिती, तांत्रिक fafiear (Technical 
Specifications) ठरविण्यासाठी तांत्रिक विर्निदेश 
समिती व उपसमिती गठीत तसेच खरेदीच्या 
अनुषंगाने कार्यप्रणाली विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस -२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१० जून, २०२२. 


वाचा:- १. कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. डीआयएस- 
२०२१/ प्र.क्र.१५१/ पदुम-४, दि. ५.०४.२०२२. 
२. कृषि, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- 
२०१८/ प्र.क्र.३१(भाग-१)/ पदुम-४, दि. १.११.२०२१. 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. रोनि/डीडीडी/तां.१/१३०/ 
२३९४/ २०२१, पसं-१२, पुणे दि. ५.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्‍यक औषधी, हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, 
यंत्रसामुग्री, लस, पश्युखाद्य, वैरणीची बियाणे, इत्यादी खरेदीसाठी राज्ययस्तरीय प्रशासकीय खरेदी समिती, 
तांत्रिक विर्निदेशा (Technical Specifications) ठरविण्यासाठी तांत्रिक fafrest समिती व उपसमिती गठीत 
तसेच खरेदीच्या अनुषंगाने कार्यप्रणाली विहित करण्याच्या अनुषंगाने या विभागाचा शासन निर्णय 
दि. ०५.०४.२०२२ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वाचा क्र.१ येथील दि. ०५.०४.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. ४ (x) अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या उप 
समिती ऐवजी उप समितीची संरचना खालीलप्रमाणे वाचावी. 


।१_ | आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. अध्यक्ष 


अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्ञुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. सदस्य 


प्रादेशिक सहआयुक्त WRI, पुणे विभाग, पुणे / सहआयुक्त | सदस्य 
पशुसंवर्धन, vasa पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे / सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. (ज्या संस्थेसाठी खरेदी 
असेल त्या संस्थेचे प्रमुख). 


४ | सहाय्यक संचालक लेखा, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस -२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ 


4 


पशुसंवर्धन उपआयुक्त (रोग नियंत्रण कक्ष / पशुधन कक्ष) / 
उपसंचाळक (वैरण विकास), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे कार्यालय (ज्या कक्षाशी संबंधित खरेदी असेल त्या 


कक्षाचे प्रमुख). 


सदस्य सचिव 


शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ (४ नंतर (४ आ), (४ ब), (४ क) या परिच्छेदांचा wardar 
करण्यात येत आहे. 


((४ अ) -- राज्यस्तरीय संस्थांसंदर्भात औषधी, हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, यंत्रसामग्री, इत्यादींच्या खरेदी 
प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त विविध प्राधिकारी 
यांना खालीलप्रमाणे नमुद वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहुन देण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र अधिकाराचे स्वरुप अधिकार प्रदान अंदाजित खर्च (रुपयात) 
करण्यात आलेले | न्युनतम मर्यादा अधिकतम 
अधिकारी / प्राधिकरण मर्यादा 
hae २ ३ 1 ८ 4 
| राज्यस्तरीय संस्थांच्या संदर्भात | १. संबंधित जिल्हा १/- २५,००,०००/- 
औषधी, हत्यारे, अवजारे, पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
उपकरणे, यंत्रसामग्री, इत्यादींच्या | २. संबंधित प्रादेशिक । २५,००,००१/- । ५०,००,०००/- 
खरेदी प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता | प्नुसंवर्धन सहआयुक्त 


प्रदान करणे. 


३. अतिरीक्त आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, पुणे 


५०,००,००१/- 


१००,००,०००/- 


४. आयुक्त पशुसंवर्धन, 
पुणे 


१००,००,००१/- 


संपूर्ण अधिकार 


((४) ब) - vaste पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई व सर्व 
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, यांना लागणारी रसायने, रंगद्रव्ये, हत्यारे, अवजारे व उपकरणे इत्यादींच्या 
मागणी प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त प्राधिकारी 
यांना खालीलप्रमाणे नमुद वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहुन देण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस -२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ 


अ.क्र अधिकाराचे स्वरुप अधिकार प्रदान अंदाजित खर्च (रुपयात) 
करण्यात आलेले | न्युनतम मर्यादा अधिकतम 
अधिकारी / प्राधिकरण मर्यादा 
Sel 2 3 aa ५ 
पश्युजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे,। १. अतिरीक्त आयुक्‍त १/- १००,००,०००/- 


रोग अन्वेषण विभाग, पुणे, गुण | पशुसंवर्धन, पुणे 


नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई व सर्व | २. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, | १००,००,००१/- 
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा | पुणे 
यांना लागणारी रसायने, रंगद्रव्ये, 
हत्यारे, अवजारे व उपकरणे 
इत्यादींच्या मागणी प्रस्तावास 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे. 


संपूर्ण अधिकार 


((४) क) :- राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील संस्थांकरिता संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेला निधी व 
औषधी खरेदीसाठी प्रतिसंस्था प्रचलित असलेली मानके याच्या अधिन राहून पुढील नमूद केलेल्या 
प्रमाणकांनुसार औषधी खरेदी करण्यात यावीत. 


आय.पी./बी.पी.औषधी 30 टक्के 
जिवरक्षक औषधी २० टक्के 
प्रोप्रायटरी पेटंट / औषधी, इंजेक्‍्ठान, गोळ्या, इ. Yo टक्के 
क्षार मिक्षणे व जंतनाठके qo टक्के 
एकूण १०० टक्के 


तसेच, शासन निर्णय दि. ०५.०४.२०२२ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
तांत्रिक विर्निदेश समितीची संरचना खालीलप्रमाणे वाचावी. 


(अ) तांत्रिक विर्निदेश समितीची संरचना 


।_१_| अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, प्ुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. अध्यक्ष 
२ | प्रादेशिक सहआयुक्त Was, पुणे विभाग, पुणे / सहआयुक्त पक्ुसंवर्धन, सदस्य 
पश्युजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे / सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, 
पुणे. (ज्या संस्थेसाठी खरेदी असेल त्या संस्थेचे प्रमुख). 
३ | विभाग प्रमुख (औषधीकशास्त्र) / विभाग प्रमुख (शल्यचिकित्सा) / पशु व्यवस्थापन निमंत्रित 
विभाग, क्रांतिसिंह नानापाटील पश्लुवैदयकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. 
सातारा. 
४ | विभाग प्रमुख, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे निमंत्रित 
५ | पशुसंवर्धन उपआयुक्त (रोग नियंत्रण कक्ष / पशुधन कक्ष) / उपसंचालक (वैरण सदस्य सचिव 
विकास), पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय (ज्या 
कक्षाशी संबंधित खरेदी असेल त्या कक्षाचे प्रमुख). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस -२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६१०१२४०१२९३०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 
DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO DOIJODE 


( डॉ. संजय fa. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

२) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

छो मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

4) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, बडा हनूमान 


मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, तेलंगखेडी, नागपूर. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे. 
८) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
९) & सहआयुक्त पश्नुसंवर्धन, पशु जैव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 
) सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त wpa 
) संशोधन संचालक, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
) पशुसंवर्धन उपायुक्त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरंगाव,मुंबई 
) विभागिय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद. 
१४) सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त. 
) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 
) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 
) महालेखापाल कार्यालय १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 
) अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


